राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून 
दि.२५.०५.१९६७ नंतर सेवानिवृत्त 
कर्मचाऱ्यांना शासन स्तरावरुन सेवानिवृत्त 
वेतनाचा लाभ प्रदान करण्याविषयी गठीत 
अभ्यास समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- कृबास-२०२३/प्र.क्र.१५१/भाग-२/११-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ जानेवारी, २०२४ 
संदर्भ- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,शासन निर्णय क्र. कृबास-२०२३/प्र.क्र.१५१ /भाग २/११-स 
दि.२६.०६.२०२३ व १२.१०.२०२३ 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून दि.२५.०५.१९६७ नंतर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 
शासन स्तरावरुन सेवानिवृत्त वेतनाचा ळाभ प्रदान करण्याविषयी संदर्भाधीन शासन निर्णय अन्वये 
अभ्यास समिती गठीत केली आहे.सदर अभ्यास समिती शासनास अहवाल सादर करण्याची मुदत 
दि.२६.०९.२०२३ रोजी संपुष्टात आली असल्याने दि.१२.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दि.२५.१२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती,सदर समितीला शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी 
आणखी दोन महिने मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय 

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून दि.२५.०५.१९६७ नंतर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना शासन 
स्तरावरुन सेवानिवृत्त वेतनाचा लाभ प्रदान करणे या विषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता संदर्भाधीन 
दि.२६.०६.२०२३च्या शासन निर्णयान्वये गठित अभ्यास समितीला शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी 
आणखी दोन महिने म्हणजेच दि.२५.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१३११८०९०६५८०२ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAILESH SHASHIKANT SURVE 
H A | L E H DN:c: =GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE 
DEPARTMENT, 
'1ac402ef0 1 eec8d6c6d90fb32c82cc308744e2b85 1cc1 6fb39fe7ce1fldd3, 
=400032, st=Maharashtra, 


serial ॥ /९-0६8६09210697६906६94६207043808358160073211410॥13517043067077245 
48, cn=SHAILESH SHASHIKANT SURVE 
D. 30 


ate: 2024.01.31 18:08:44 +05'30' 


(शैलेश ]ा सुर्वे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास-२०२३/प्र.क्र.१५१/भाग-२ /११-स 


मा.मंत्री (पणन) महोदय यांचे खाजगी सचिव 
अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 


2) 
) 
) 
५) प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 
) 
) 


AN 


tof 


o~ 


६) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७) उप संचालक ,पणन संचालनालय ,पुणे (विधी विषयक ) 

८) कक्ष अधिकारी (१२स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) सहायक निबंधक ,सहकार आयुक्त कार्यालय ,पुणे (प्रशासन/आस्थापना शाखा) 
१०)कृषी पणन मंडळ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सेवानिवृत्त वेतन योजना ,पुणे 
११) कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवा निवृत्त कर्मचारी संघटना,परभणी 

92) श्री.विनोद कल्याणराव देशमुख (शिरडकर),सेवानिवृत्त कर्मचारी नांदेड कृ.उ.बा.स. 
१३ )निवड नस्ती (११-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


